अपर पोलीस महासंचालक दर्जाच्या 
भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांची 
बदलीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः आयपीएस-१७१७/प्र.क्र.११०/पोल-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
२ रा मजला, मंत्रालय,मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: १४ मार्च, २०१७ 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र पोळीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२ (ड) (२) च्या तरतुदीनुसार 
सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने भारतीय पोलीस सेवेतील अपर पोलीस महासंचालक दर्जाच्या खाली 


नमूद केळेल्या अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी बदलीने पदस्थापना करण्यात 
येत आहे:- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
7 . श्री. जयजीत सिंग, अपर पोलीस महासंचाळक | अपर पोलीस महासंचालक, 
भापोसे व व्यवस्थापकीय संचाळक, | लोहमार्ग, मुंबई. 
महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा 
महामंडळ, मुंबई. 
२.  श्री.डी. कनकरत्नम, | अपर पोलीस महासंचालक, | अपर पोलीस महासंचालक 
भापोसे लोहमार्ग, महाराष्ट्र राज्य, | (विशेष अभियान), महाराष्ट्र 
मुंबई. राज्य, मुंबई. 
३. श्री. बिपिन बिहारी, अपर पोलीस महासंचालक | अपर पोलीस महासंचालक 
भापोसे (विशेष अभियान), महाराष्ट्र | (कायदा व सुव्यवस्था), 
राज्य, मुंबई. महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. (रिक्‍त 
पदावर) 
२. संबंधित अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी 


तात्काळ कार्यमुक्त करावे व संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन तसा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-१७१७/प्र.क्र.११०/पोल-१ 


3. सदर झछासन sea महाराष्ट्र शासनाच्या ७१/५/.शतीकीचा990[॥.90/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७०३१४१५१४०९८३२९ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Kailas A. Gaikwad 
vernm: 


bs DN: 
a | a S Mah ju: 
०१ ०४ )0032, 
चश, 


st=Maharashtra, 
e 2.5.4.20=b3 1 abfcb1894c4c597¢c944 
G a | kw a d f19a89f474e7b98a708cc03eb46cd24 
1a604d42bb, cn=Kailas A. Gaikwad 


Date: 2017.03.15 10:46:25 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
4* महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री, गृह (शाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्र.स. (अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 

८. महासंचालक व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई. 
९. अपर पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०.संबंधित अधिकारी. 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२.सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.निवड नस्ती, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


